आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी 
संस्थांमाफत चालविण्यात येणाऱ्या 
अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना “राज्य शासकीय 
कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा 
योजना” लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.अवियो-२०१८/प्र.क्र.१७८/का-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :-१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४५/विमा प्रशासन, 
दि.४ फेब्रुवारी, २०१६ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१९/विमा प्रशासन, 
दि.१८ फेब्रुवारी, २०१७. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.६९/विमा प्रशासन, 
दि.११ ऑगस्ट, २०१७. 
परिपत्रक :- 


राज्य शासकीय कर्मचाऱयांकरिता संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये “राज्य 


शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” दिनांक ०१ एप्रिळ, २०१६ पासून लागू 


करण्यात आलेली आहे. सदर अपघात विमा योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना शासकीय 


कर्मचाऱ्यांकरिता लाभदायी असल्याचे दिसून आल्याने संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 


पुढे सुरु ठेवण्यात आळी आहे. सदर अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील अनुदानित 


शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना विम्याचे संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली असल्यामुळे त्याच 


धर्तीवर संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच “समुह 


वैयक्तिक अपघात विमा योजना” राज्यातील शासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व जिल्हा 


परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था मधील कार्यरत असलेल्या 


शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (कंत्राटी कर्मचारी वगळून) दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१७ पासून लागू 


करण्यात आलेली आहे व दिनांक ०१ एप्रिल, २०१८ पासून अंमलात आणली जाईल, असा निर्णय 


शासनाने घेतला आहे. 


२. आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित 


आश्रमशाळांमधील शिक्षक व श]िक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाच्या दिनांक ११.०८.२०१७ 


शासन परिपत्रक क्रमांक अवियो-२०१८/प्र.क्र.१७८/का-११ 


रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार “राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात 


विमा योजना” लागू राहील. 


३. तथापि, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये सहा महिन्यापेक्षा कमी कालावधी उपलब्ध 


असल्यामुळे योजनेची वर्गणी माहे ऑक्टोबर, २०१८ देय नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये रु.१५०/- + १८% 


दराने वस्तू व सेवाकर कपात करण्यात यावी व सदर कर्मचाऱ्यांना अपघात विमा योजनेचे लाभ 
दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च, २०१९ या कालावधी पर्यंत देय राहतील. 


तद्नंतर दरवर्षी माहे फेब्रुवारी देय मार्चच्या वेतनातून अपघात विमा वर्गणी रु.३००/- + १८% 


दराने वस्तु व सेवाकर वसुल करणे आवश्यक राहील व सदर योजनेचे लाभ १ एप्रिल पासून देय 
राहतील. 


४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/ 


अमरावती / नागपूर व सर्व प्रकल्प अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणण्यात येते की, त्यांनी वित्त 


विभागाच्या दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पुढील योग्य ती कार्यवाही 
करावी. 


५. सदर परिपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०/२०१८, दि.११.०९.२०१८ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/9590॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०११११२८३५८५२४ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Subrao bch णल 


st=Maharashti 


2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dcaleb8ab54 
0 Narayan Shinde 


Narayan Shinde essen se 
(सु. aT. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई (दोन प्रती) 


Cc Aw A LO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक अवियो-२०१८/प्र.क्र.१७८/का-११ 


५. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुकत, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
८. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

११.कक्ष अधिकारी (विमा प्रशासन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.महालेखापाल, 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१३.महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५.सहसंचालक, अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१६.संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई 

१७.जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 

१८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सर्व) 

१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०.निवड नस्ती (का-११) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


